नियतकालिक बदली-सन २०२० 
सहसंचालक, तंत्रशिक्षण,महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवा,गट -अ 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदल्या-२०२०/(प्र.क्र.9३/२०)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन,मादाम कामा रोड 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ डिसेंबर, २०२० 


शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ Helles तरतुदीनुसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने सहसंचालक,तंत्रशिक्षण,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
प्रशासकीय सेवा, गट-अ या संवर्गातील अधिका-याची खालीलप्रमाणे बदली करण्यात येत आहे. 
बदलीनंतर संबंधित अधिका-याची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ - ३ नुसार करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम पदनाम व बदलीचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
1 ages | २ ३ v 
तं श्री. दत्तात्रय व्यं. जाधव, सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय | विनंती बदली 
सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,पुणे (विभागीय संवर्ग 
कार्यालय, अमरावती Jes HHA) 
2. सदर बदली AST तात्काळ अंमलात येतील. 
३ उपरोक्त प्रमाणे विनंती बदली झालेल्या अधिका-यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 


अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही 


४. सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली 
झालेल्या अधिका-यास संचालक,तंत्रशिक्षण यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व याबाबतचा 
कार्यपालन अहवाल या आदेझाच्या दिनांकापासून ०१ महिन्यात शासनास सादर करावा. 


प. बदली झालेल्या अधिका-याने अनधिकृत रजेवर जाऊ नये अन्यथा ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः बदल्या-२०२०/(प्र.क्र.७३/२०)/तांशि-१ 


द्र श्री. जाधव हे सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे या पदाचा कार्यभार ज्या 
दिनांकास स्वीकारतील, त्या दिनांकापासून श्री.दि.रा.नंदनवार, प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
अवसरी यांचेकडे शासन आदेशा, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. अतिका-२०१९/प्र.क्र.(९६/१९)/ 
तांशि-१, दि.१३/०९/२०१९ अन्वये सोपविण्यात आलेला सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय 
कार्यालय, पुणे या पदाचा अतिरीक्त कार्यभार आपोआप संपुष्टात येईल. 


9. सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२३१६४०४३७००८ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Laxman Dhere 
DN: c=IN, ०-५ 


S nment \t Of Maharashtra, ou=Higher and 
ameer Te 


Department, postalCode=400032, 


ra, 
4a357b0e2247b4328b57F45f509bf 1 bfObd20c86 


Laxman Dhete sizscvsrsnuerimesro 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. दत्तात्रय व्यं. जाधव,सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती 
प्रत, 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 
) मा. मंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
४) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) संचालक,महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ,मुंबई. 
) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
) सर्व प्राचार्य / संचालक,शासकीय अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये /झासकीय 
तंत्रनिकेतने (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षक) मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र १/२. 
९) प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे/अमरावती (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
११) निवड नस्ती - तांशि -१ 


